महेंद्री संवर्धन राखीव क्षेत्र व्यवस्थापन 
समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डब्ल्यूएलपी-०३२१/प्र.क्र.४५/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : १७.०२.२०२२ 
वाचा :- 


१. शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०३२१/प्र.क्र.४५/फ-१, 
दिनांक १३.०९.२०२१ 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक : कक्ष- २३(२)/ 
वजी / सर्वे/प्र.क्र.६५/२६७८/२०२१-२२, दिनांक २१.०१.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


शासनाने उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ वरील अधिसूचनेनुसार अमरावती जिल्हयातील अमरावती वन 
विभागातील वरुड वनपरिक्षेत्रामधील ६७.८२ चौ.कि.मी. क्षेत्र महेंद्री संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून घोषित केले 
आहे. सदर क्षेत्राचे व्यवस्थापन करण्याकरीता तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) तथा मुख्य 
वन्यजीव रक्षक यांना सल्ला देण्यासाठी महेंद्री संवर्धन राखीव क्षेत्र व्यवस्थापन समिती गठीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ चे कलम ३६-ख (१) व (२) मधील तरतूदीनुसार महेंद्री संवर्धन 
राखीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरीता खालीलप्रमाणे व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र नाव / पद पदनाम 
Ez मुख्य वनसरंक्षक (प्रादेशिक), अमरावती वनवृत्त अध्यक्ष 
२ | उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती वन विभाग, अमरावती सदस्य सचिव 
३ | सरपंच, ग्रामपंचायत जामगाव, ता. वरुड सदस्य 
४ | सरपंच, ग्रामपंचायत कारली, ता. वरुड सदस्य 
५ | सरपंच, ग्रामपंचायत पुसला, ता. वरुड सदस्य 
६ | सरपंच, ग्रामपंचायत जामठी गणेशपुर, ता. वरुड सदस्य 
७ | सरपंच, ग्रामपंचायत उराड, ता. वरुड सदस्य 
सरपंच, ग्रामपंचायत लोहद्रा, ता. वरुड सदस्य 
सरपंच, ग्रामपंचायत पंढरी, ता. वरुड सदस्य 
१० सरपंच, ग्रामपंचायत Hest, ता. वरुड सदस्य 
।_११_ | सरपंच, ग्रामपंचायत वाई खुर्द, ता. वरुड सदस्य 
१२ । सरपंच, ग्रामपंचायत पिपलागड, ता. वरुड सदस्य 
१३ | सरपंच, ग्रामपंचायत रवाळा, ता. वरुड सदस्य 
१४ | सरपंच, ग्रामपंचायत भेमडी (मोठी), ता. वरुड सदस्य 
१५ | सरपंच, ग्रामपंचायत भेमडी (लहान), ता. वरुड सदस्य 
१६ | सरपंच, ग्रामपंचायत गव्हाणकुंड, ता. वरुड सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०३२१/प्र.क्र.४५/फ-१ 


१७ | सरपंच, ग्रामपंचायत झटामझिरी, ता. वरुड सदस्य 
१८ | सरपंच, ग्रामपंचायत सावंगी, ता. वरुड सदस्य 
१९ । सरपंच, ग्रामपंचायत एकलविहीर, ता. वरुड सदस्य 
२० | सरपंच, ग्रामपंचायत लिंगा, ता. वरुड सदस्य 
२१ | सरपंच, ग्रामपंचायत करवार, ता. वरुड सदस्य 
२२ | URS विकास अधिकारी, ता.वरुड सदस्य 
२३ | तालुका कृषी अधिकारी, ता.वरुड सदस्य 
२४ | al. सावन देशमुख, मानद वन्यजीव रक्षक, अमरावती सदस्य 
२५ | श्री. जयंत वडतकर, मानद वन्यजीव रक्षक, अमरावती सदस्य 
२६ श्री. चेतन भारती, वन्यजीव अभ्यासक, अमरावती सदस्य 


उपरोक्त व्यवस्थापन समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 


ae) 


४. 


समितीची कार्यकक्षा फक्त Feat संवर्धन राखीव क्षेत्रापुरती मर्यादीत राहील. 
सदर समिती संवर्धन राखीव क्षेत्राचे संरक्षण व व्यवस्थापन करण्याकरीता प्रस्ताव व सूचना मुख्य 
वन्यजीव रक्षक यांना पाठवेल व आवऱयक ते सहकार्य करेल. 


. संवर्धन राखीव क्षेत्रात वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ व इतर वन विषयक कायद्यांचा व 


अधिनियमांचा भंग होणार नाही याबाबत समिती मार्गदर्शन करेल. 
समितीचा कार्यकाळ सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांपर्यंत राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१७१६२९०८०११९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


>» ०0८ AW HD -5 


one GS & 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDESH TUKARAM 


SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती. 

उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती वन विभाग, अमरावती. 
तालुका कृषी अधिकारी, वरुड 

पशुधन विकास अधिकारी, वरुड 


. समितीमधील इतर सदस्य 


फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


